मा. सर्वोच्च न्यायालय,नवी दिल्ली येथे दाखल विशेष अनुमती 
याचिका क्र. ८३४६-८३५०/२०११ या प्रकरणी मा. सर्वोच्च 
न्यायालयामध्ये रू.५,००,०००/- एवढी दंडाची रक्‍कम 
भरण्यास मंजुरी देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी-०४१६/प्र.क्र.९६/पोल-१३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २७ जुले, २०१६ 
वाचा :- 
१) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (का. व. सु., महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.पोमसं/१४/६६/ एसएलपी ८३४६- 
८३५०/११/१८७/२०१६, दिनांक ०८.०६.२०१६ 
२) पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण यांचे पत्र क्र.पो.अ./लोणावळा /वि.अ. याचिका/२०१६-४१३६, दिनांक 
२६.०५.२०१६ 


शासन निर्णय :- 

मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल विशेष अनुमती याचिका क्र.८३४६-८३५०/२०११ या न्यायालयीन 
प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रू. ५,००,०००/- (रूपये पाच लक्ष) एवढी रक्‍कम मा. सर्वोच्च 
न्यायालयात जमा करण्यास शासन खालील अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

“उक्त न्यायालयीन प्रकरणात ज्याच्याकडून दिरंगाई झालेली आहे त्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करून 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानूसार त्यांचेकडून दंडाची रक्‍कम रूपये ५,००,०००/- वसुल करण्याबाबत योग्य ती 
कार्यवाही करण्यात यावी, आणि शासनाकडून या रकमेची प्रतिपुर्ती करण्यात येऊ नये.” 

२. सदर रक्‍कम सन २०१६-२०१७ या वित्तीय वर्षी “२०५५ (००) १०९ जिल्हा पोलीस , (००) (००) (०१) जिल्हा पोलीस 
बल, १३ कार्यालयीन खर्च (दत्तमत) (२०५५ ०१६८)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा 
व तो त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.३४१/१६/ व्यय-७,दि. ३०.०६.२०१६ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक सीआरटी-०४१६/प्र.क्र.९६/पोल-१३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१६०७२७१२५२४१९३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jayant 8 
Bhoir 


J a a nN t DN: CN = Jayant B Bhoir, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


गं OU = Section Officer 
h O | [ Date: 2016.07.27 13:47:04 


+05'30' 
(जयंत भोईर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-0 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (का. व. सु),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

व्यय -७ कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती पोल-१३. 


2S 5 es Se SS 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


